स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय अंबाजोगाई ,या 
रुग्णालयांसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३७/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 
भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-)॥/॥९१- 
२२०११/९१/२०२४-२१०७१ दिनांक ०८.०२.२०२४ 
शासन निर्णय : 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील सन- २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत स्वामी 
रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई या संस्थेकरीता 
एकूण रुपये १०,०७,२९,६६५/- (रुपये दहा कोटी सात लक्ष एकोणतीस हजार सहाशे पासष्ठ फक्त) 
सर्व करांसहित इतक्या किंमतीची पदव्युत्तर विद्यार्थी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने रुग्णसेवेकरीता 
तसेच राष्ट्रीय आयुविज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या परिक्षणाकरीता यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
स्थापित करण्यासाठी संचालनालयाने प्रस्तावित केले आहे. 


पा 


aN 
~ 


अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव गा: चि ae ee कथित 
न संख्या | सर्व करांसहित | सर्व करांसहित 
फुल्ली अटोमेटेड इम्युनो हिस्टो केमिस्ट्री सेटअप विथ 
i HERAT सपलाई ऑफ इंर्पोटंट एंटीबॉडी, लिमफोमा a] ६८३५००० ६८३५००० 
पॅनल 
: फुल्ली aches इंमबिडींग सिस्टीम (fees इंमबेडिंग sl रत लचा 
मोडयुल अँण्ड कोल्ड प्लेट) 
3 | फुल्ली अँटोमेटेड फेल्कझिबल कवरस्किपिंग ees ष्य ४४००००० ४४००००० 
४ | फुल्ली अँटोमेटेड हाय alge मल्टीस्टेशान Theat श्व ४१५६००० ४१५६००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३७/प्रशा-१ 


यंत्रसामुग्रीचे ना नग | प्रति नग किंमत | एकुण किंमत 
अ.क्र यंत्रसामुग्रीचे नांव . See et 
संख्या | सर्व करांसहित | सर्व करांसहित 
५ | prec fer ४८९६७०९ ४८९६७०९ 
फुल्ली अटोमेटेड टिश्यु प्रोसेसर (लायका हिस्टोकोअर 
& aS 2 ३८५८००० (9199000 
पिअरल) 
फॉर डायगोनिस्टीक & रिसर्च वर्क -ट्रानोकुलर हेड 
री मायक्रोस्कोप विथ ब्राईट फिल्ड डार्क फिल्ड फ्लुरोसेंट a] Wises wads 
अँण्ड पॉलरायझींग अँण्ड फॅसिलीटी हाय एंड 
अँपचोरोमॅटिक लेन्स विथ कॅमेरा 
८ | कोगुलोमिटर (pet अटोमेटेड) हिल १४१६००० १४१६००० 
९ | हाई प्रेरार लिक्वीड चरमॅटोग्राफी मशीन एचपीएळलसी हिं ४८३८००० ४८३८००० 
| १० | ० | कायटोसेट्रिफयुज (सायटोस्पिन-०४) [af ६९०३०० ६९०३०० 
eae | १ | ग्रांसिंग स्टेडान he See ११२१००० ११२१००० 
१२ | फुल्ली अटोमेटेड सेमिन अंनालायझर | 9 | ३०००००० 3000000 
१३ | मायक्रोस्कोप (डेकाहेड) f, ae १९४७००० १९४७००० 
१४ | मायक्रोस्कोप (पेटाहेड) ३ ८५०००० २५५०००० 
१५ । फुल्ली अँटोमेटेड रोटरी मायक्रोटोम २ २५५०००० ५१००००० 
१६ | स्लाईड स्टोरेज START | do | ० ८८५०० ८८५००० 
१७ | वॅक्स बाल्क स्टोरेज कबिनेट (हाय एंड) | do | ० ४१३०० ४१३००० 
१८ | कलर प्रिंटर स्कनर कापीअर २ १००००० 200000 
१९ | प्लेटलेट अंजीटेटर विथ इंक्युबिटर | 9 | २३०१०० २३०१०० 
२० | -८० डिग्री डिप फ्रिजर (३०० लिटर) | १_| ५६६४०० ५६६४०० 
२१ | फुल्ली aces एलिझा प्रोसेसर | 9 | ३७७६००० ३७७६००० 
२२ | बल्ड HORA मॉनिटर 4 १२९८०० ६४९००० 
२३ | बल्ड ट्रांन्सपोटेडान SIRT २ १३०००० २६०००० 
२४ | फुल्ली अँटोमेटेड प्रोसेसर फार बल्ड ग्रुपींग अण्ड क्रॉस मॅचिंग | १ | ६९६२००० ६९६२००० 
२५ | डोनर काउच 2 १७७००० ३५४००० 
२६ | -४० डिग्री डिप फ्रिजर (४०० लिटर) 1 १_| ३८९४०० ३८९४०० 
२७ | एलिझा aa अण्ड Rey 4 | १६८७४०० १६८७४०० 
२८ | टेग्प्रेचर डाटा लॉगर | १_| २६९००० २६९००० 
२९ | अँटोक्लेव (विथ टेम्प अँण्ड प्रेशर गॅज) |. «| ९३२२० ९३२२० 
30 | नेट टेस्टिंग फॉर ब्लड सेटर [oe a 3002 L4QY4 30022424 
३१ | क्रायो-सेट्रीफयुज फार कॉम्पोनेट WAM Es २३९५४०० २३९५४०० 
एकुण (अक्षरी रुपये दहा कोटी सात लक्ष एकोणतीस हजार सहाशे पासष्ठ फक्त) १०,०७,२९,६६५/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३७/प्रशा-१ 


उपरोक्त संस्थेकरीता उक्त नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता या 


शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदान 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त ara निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


उपरोक्त यंत्रसामुग्रीची एकाच महाविद्यालयात दुबार खरेदी (द्विरुक्ती) होणार नाही याची 
खात्री आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१३७/प्रशा-१ 


१०) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अंमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरु झालेली असल्याने त्यांच्यामार्फत खरेदी 
करावयाची यंत्रसामुग्री महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१८४४३८१८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAVA SHETTY 
c=IN, 0=GO! 


DN: ERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou! |CATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
25.4 }953b82406e0a05 
9639९ 

post 

seria 

5942 

cn=s 


(सुधीर जया ate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


99A521B728AEB3DC8EC38B7 
4AFOFFBF1111D7, 
ग 


आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 

अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , 
अंबाजोगाई 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण,मुबई 

७) निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


